मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत नाशिक 
जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NAS-98 मधील राममा- 
yo (गंगावाडी) ते एकळलहरा गंगापाडळी 
कालवी रस्ता (13-१९) किमी ०/०० ते ६/७९० 
व ६/८७० ते ८/५२० ता.नाशिक या रस्त्याच्या 
कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : ०४ जुले, २०२२ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१६/प्र.क्र.५७२/पंरा-७, दिनांक २९ 
नोव्हेंबर, २०१६. 
२) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्र.मं.ग्रा.स.यो./११८०/२०२०, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२०. 
३) वित्त विभागाचे पत्र क्रमांकः व्यअस-२०२२/प्र.क्र.३१/अर्थ-२, दिनांक १० मार्च, २०२२. 
४) व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NAS-98 मधील 
राममा-५० (गंगावाडी) ते एकलहरा गंगापाडळी कालवी रस्ता (TR-92) किमी ०/०० ते ६/७९० व 
६/८७० ते ८/५२० ता.नाशिक या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील 
अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.४९३.९४ लक्ष इतक्या 
रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक ०२ 
मे, २०१७ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. सदर रस्त्यावरील पुल FA बांधकाम करताना गाळ व राख मिश्रीत जमिनीमुळे 
पायाच्या खोदकामात वाढ होऊन पुलाच्या Pier व Abutment ची उंची वाढून कॉँक्रिटच्या परिमाणात वाढ 
MSA असल्याने तसेच आवश्यकतेनुसार संरक्षक भिंतीचे अतिरिक्त लांबीतील बांधकाम, नदीचे व 
औष्णिक विद्युत केंद्रामधून येणारे सांडपाणी यामुळे जादाचे Dewatering करण्यामुळे खर्चात झालेली वाढ, 
कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रकमेमध्ये वस्तु व सेवा कर तसेच भाववाढ फरक रक्कमेचा अंतर्भाव 
केल्यामुळे कामाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 


(प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील 
दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. 


०३. प्रस्तुत कामाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावा संदर्भात व्यय अग्रक्रम 
समितीच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी, 2022 रोजी पार पडलेल्या बैठकीत सदर समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NAS-98 मधील राममा-५० 


(गंगावाडी) ते एकलहरा गंगापाडळी कालवी रस्ता (11-१९) किमी ०/०० ते ६/७९० व ६/८७० ते 


८/५२० ता.नाशिक या रस्त्याच्या रू.६६२.५३ लक्ष इतक्या किंमतीच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NAS-98 मधील राममा- 
Go (गंगावाडी) ते एकलहरा गंगापाडळी कालवी रस्ता (TR-92) किमी ०/०० ते ६/७९० व ६/८७० ते ८/५२० 
ता.नाशिक या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Tender Revised Excess % Excess 
No. Sancation | Cost Expenditure over over AA 
Cost AA cost cost 
1 2 3 4 5 | 6 | 7 
NAS-19 । राममा-५० (गंगावाडी) ते ४९३.९४ ५१४.०५ ६६२.५३ १६८.५९ ३४.१३ 


एकलहरा गंगापाडळी कालवी 
रस्ता (TR-98) किमी ०/०० ते 
६/७९० व ६/८७० ते ८/५२० 


ता.जि.नाशिक 
Total 883.98 498.04 ६६२.५३ १६८.५९ ३४.१३ 
०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.६६२.५३ लक्ष 


इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ३४.१३ % जास्तीचा म्हणजेच 
रू.१६८.५९ लक्ष जास्तीचा आहे. 

०४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७ अ) नुसार सुधारित अंदाजपत्रकातील अधिक्य सुरूवातीस मंजुर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ 
% पेक्षा अधिक्याचा (३४.१३ %) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिलेली 


आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील पॅ.क्र. NAS-98 मधील राममा- 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 


go (गंगावाडी) ते एकलहरा गंगापाडळी कालवी रस्ता (11-१९) किमी ०/०० ते ६/७९० व ६/८७० ते ८/५२० 
ता.नाशिक या रस्त्याच्या रू.६६२.५३ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

«७ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

७ ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त झाला आहे, तो या 
कामाकरिताच्या मंजुर निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदींच्या 
अनुषंगानेच आहे, याची खातरजमा करावी. 

«७ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहित निविदा कार्यपद्धती व राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या 


अनुषंगाने दिलेल्या निदेश अनुसरण्यात यावेत. 
« सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय 


निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 


०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 
०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना 
नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०७०४१६२४१२८५२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RURAL. 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, p ICods 2, st=Mahar: 

2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf04825 7ffe4ea09078de9d556: 
b 


e5bi ०0८801 
pse lym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F6, 

ri mber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A455 
A9B17708C677B565D8EE24, PRAVIN DEVICHAND JAIN 


Date: 2022.07.04 17:02:02 +05'30" 


(प्रविण जैन) 
वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.४१६/बांधकाम-४ 


२. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 

५. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक विभाग, 
नाशिक. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

११. कार्यकारी अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जि. नाशिक. 
१२. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नाशिक. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१४. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

१५. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१६. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG mM 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


